उर्ध्व वर्धा प्रकल्प तालुका मोर्शी जिल्हा अमरावती 
चंद्रभागा शाखा कालवा सरळ विमोचक, सरळ 
लघूपाट व सातेफळ वितरिका ( उजव्या मुख्य 
कालव्याच्या चंद्रभागा शाखा कालव्यावरील ० ते 
१३ कि. मी. पर्यंत सरळ विमोचके व लघु कालवे) 
यांची विशेष दुरुस्ती व पाणी वापर संस्थेस क्षेत्र 
हस्तांतर आणि पाणी वापर संस्थेचे सक्षमीकरणाचे 
अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता 
मिळण्याबाबत. (शुध्दिपत्रक) 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन शुध्दिपत्रक क्रमांक:- सीडीए -२०२१/प्र. क्र.८३/२०२१/लाक्षेवि (कामे) 
मंत्रालय, मुंबई -४०००३२ 
दि. ०९/०१/२०२४ 


वाचा : शासन निर्णय क्रमांक :- सीडीए -२०२१/प्र. क्र.८३/२०२१/लाक्षेवि (कामे) दि. ०३ /०७/२०२३ 


शासन शुध्दिपत्रक- 


उपरोक्त नमूद वाचा येथील शासन निर्णयातील परिच्छेद क्र.२ मध्ये खालीलप्रमाणे सुधारणा करण्यात येत 
आहे. सदर झासन निर्णयामध्ये 


"२. प्रस्तावित कामासाठी होणारा मुख्य लेखा शीर्ष ४७०१ मोठे व मध्यम पाटबंधारे प्रकल्प यावरील भांडवली 
खर्च (०७) ८०५) गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळास भाग भांडवली अंशदान (मराठवाडा 
विभाग) (४७०१ | ८०३) या लेखाशिर्षाखाळीलळ जनहित याचिका क १७३/२०१२ करिता मंजुर ठोक तरतुद 
अनुदानातून भागविण्यात येणार आहे." 


या ऐवजी 


"२. प्रस्तावित कामासाठी होणारा खर्च ४७०० मोठे प्रकल्प यावरील भांडवली खर्च, ८०- सर्वसाधारण १९० 
सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमातील गुंतवणुका (०४) (०३) विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ भाग 
भांडवली अंशदान (४७०० ०२४७) ५४, गुंतवणुका या SEIS खाली केला जाईल, असे वाचावे. 

सदर शासन शुध्दिपत्रक महाराष्ट शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०१०९१५२८३९९९२७ असा आहे. हे शुध्दिपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने सांक्षाकित करून काढण्यात येत आहे. 


Digitally signed by VAIBHAV HANAMANTRAO PHALKE 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=WATER RESOURCES 
VAIBHAV DEPARTNENT 


2.5.4.20=7 lfecd9f3e74a92a87c45c1824f9c8265082bcdd03e9b87813d104e5elc 
ra, 


1d477, postalCode=400032, st=Maharasht 

H A N AM A N TRAO P H A L KE serialNumber=4ABB61 BFEA7 11ADSA1CFA209E9ADEE68129EF052F3865D6928 
401D4BD155B7A3, cn=VAIBHAV HANAMANTRAO PHALKE 
Date: 2024.01.09 15:29:12 +05'30' 


(वैभव फाळके) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत :- 
१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव, 
२. मा. मुख्यमंत्री यांचे कार्यालय, 
३. मा. उपमुख्यमंत्री जलसंपदा / वित्त व नियोजन यांचे कार्यालय, 


शासन शुध्दिपत्रक क्रमांकः सीडीए -२०२१/प्र. क्र.८३/२०२१/लाक्षेवि (कामे) 


४. मा. अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, विधानसभा, विधानभवन, मुंबई, 
५. मा. सभापती/उपसभापती, विधानपरिषद, विधानभवन, मुंबई, 
६. मा. विरोधी पक्षनेते, विधानसभा, मुंबई यांचे कार्यालय, विधानभवन, मुंबई, 
८. मा. उपमुख्यमंत्री, जलसंपदा यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
९. मा.राज्यमंत्री, जलसंपदा यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
१०.अप्पर मुख्य सचिव (जलसंपदा) यांचे स्वीय सहायक, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
११. सचिव (लाक्षेवि) यांचे स्वीय सहायक, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
१२. सचिव (प्रकल्प समन्वय) यांचे स्वीय सहायक, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
१३.महालेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 
१४. महालेखापाल-२ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर, 
१५. कार्यकारी संचालक, विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, नागपूर, 
१६. मुख्य ASA, AT aT विभाग,अमरावती. 
१७. आंतरवित्त सल्लागार व सहसचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
१८. अधीक्षक अभियंता उर्ध्व वर्धा पाटबंधारे मंडळ, अमरावती. 
१९. कार्यकारी अभियंता, उर्ध्व वर्धा पाटबंधारे विभाग, अमरावती. 
२०. लाक्षेवि (कामे) कार्यासन Wares. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


